महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) ( वेतनश्रेणी 
रु.९३००- ३४८०० ग्रेड वेतन ४४०० ) मधील पदावर 
(सरळसेवा भरती) नियुक्ती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: २९ ऑगस्ट, २०१८. 

वाचा- 

१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.२१९३(२)/२०१७/१४-ब, दि.६ जून, २०१८ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसुचना क्र.एसआरव्ही २०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या.१२,दि.२८.०४.२०१५. 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसुचना क्र.एसआरव्ही २०१७/प्र.क्र.११४/कार्या.१२,दि.१५.०६.२०१७. 
शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
पदाकरीता ७९ उमेदवारांची शिफारस केळेली आहे.शिफारसपत्र ७९ उमेदवारांची शैक्षणिक अर्हता, वैद्यकिय तपासणी, 
चारित्र्य तपासणी व जात वैधता प्रमाणपत्र इ.बाबींची पुर्तता व पडताळणी करण्याच्या अधीन राहून खालील नमूद अधिकाऱ्यांना 
कृषि विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८०० ग्रेड वेतन-रु.४४०० ) मधील पदावर 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ मधीळ नियम-९ (४२) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या 
संज्ञेच्या व्याख्येनुसार केवळ तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
2. नियुक्ती अधिका-यांची नांवे व पदस्थापनेचे ठिकाण खालीलप्रमाणे आहे 


अ. क्र. | उमेदवारांचे नांव व संपुर्ण | अधिसुचनेनुसार पदस्थापनेचे ठिकाण 
पत्ता वाटप केलेला 
महसुली विभाग 
हिं चव्हाण प्रणाली सुधीर नागपूर मंडळ कृषि अधिकारी, कुरखेडा-१, ता. कुरखेडा, जि. 
गडचिरोली 
२. | जेवे भानुदास शिवाजी औरंगाबाद । कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
हिंगोली 
३. | अभंग निलेश मधुकर औरंगाबाद । कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, लोहारा जि. 
उस्मानाबाद 
४. | कानवडे निलेश रामदास औरंगाबाद कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
नांदेड 
५. | क्षीरसागर रोहित औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, मंठा, ता. मंठा, जि. जालना 
क्रांतीकुमार 
६. | काशिद अभिमन्यु अर्जुन औरंगाबाद । कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
लातूर 
७. |। डांगे सागर अर्जुन अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, रिसोड-२, ता. रिसोड, जि. वाशिम 
८. | गाडे संतोष नारायण औरंगाबाद कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
बीड 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 


९. । थोरे नंदकिशोर रोहिदास औरंगाबाद कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
परभणी 
a ०. | पवार संगिता भाऊसाहेब औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, फर्दापूर, ता. सोयगाव, जि. 
औरंगाबाद 
ES q | गंडे बाळासाहेब LAST औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, गोरेगाव, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली 
१२ | खंडागळे शाम बळीराम औरंगाबाद । मंडल कृषि अधिकारी, मुरुम, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद 
१३ | उदावंत माधुरी SAAT औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, धर्माबाद, ता. धर्माबाद, जि. नांदेड 
१४ | कवठे विठ्ठल भगवान नागपूर मंडल कृषि अधिकारी,गोरेगाव, ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया 
१५ | पौळ गोविंद रामकिसन औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, जालना, ता. जि. जालना 
१६ | पाचेरामेश्वर ज्ञानदेव औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, औराद, ता. निलंगा, जि. लातूर 
१७ | पाल आनंद मुरलीधर नागपूर मंडल कृषि अधिकारी,पहेला, ता. भंडारा, जि. भंडारा 
१८ | शिदे वैभव दत्तात्रय औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, आडस, ता. केज, जि. बीड 
१९ | काळे गोविद केडावराव औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, चाटोरी, ता. पालम, जि. परभणी 
२० | चिंगळे कपिल नंदकुमार अमरावती कृषि चिकित्सालय फरोवा, देऊळगाव मही, ता. 
देऊळगावराजा, जि. बुलढाणा 
२१ «| गिरी सचिन वविष्ठ औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, भराडी, ता. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद 
२२ | डाफके प्रमोद पांडुरंग औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, सेनगाव, ता. सेनगाव, जि. हिंगोली 
२३ | भांडवले नितिन दिनकर औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, वाशी, ता. वाशी, जि. उस्मानाबाद 
२४ | संगेकर शिवप्रसाद औरंगाबाद मंडळ कृषि अधिकारी, कुंडलवाडी, ता. बिलोली, जि. 
सखाराम नांदेड 
२५ | यलमार सुमीत सुभाष औरंगाबाद । कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, जालना 
२६. । ढवळे सिध्देश रोहिदास नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, भद्रावती, ता. भद्रावती, जि. चंद्रपूर 
२७ | दुधाने अजिक्य लक्ष्मण औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, किल्लारी, ता. औसा, जि. लातूर 
२८ «| ठोंबरे निलेडा रामदास अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी,यवतमाळ-१, ता. यवतमाळ, जि. 
यवतमाळ 
२९ | कोकाटे मुक्ताबाई अमरावती  । मंडल कृषि अधिकारी, अंजनगावसुर्जी, ता. अंजनगावसुर्जी, 
तुकाराम जि. अमरावती 
३० | धनुडे शांतीराम अमरावती  । मंडल कृषि अधिकारी, चोहट्टा, ता. आकोट, जि. अकोला 
तुळशीराम 
३१ | Gk प्रियांका बाळु नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, सेलू, ता. सेलू जि. वर्धा 
३२ | शिदे स्नेहल भिमराव औरंगाबाद कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड 
३३ । घोडेकर विनोद खंडु अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, मानोरा-२, ता. मानोरा, जि. वाशिम 
३४ । बाबर भावना हरीदास औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, चारठाणा, ता. जितूर जि. परभणी 


पृष्ठ८पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 


३५ | देशमुख निकिता त्रिबक नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, सिर्सी, ता. उमरेड, जि. नागपूर 
३६ | धावडे श्रध्दा चंद्रकात औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, महालगाव, ता. वैजापूर, जि. 
औरंगाबाद 
३७ । राठोड दादा हौसेराव औरंगाबाद ।मंडल कृषि अधिकारी, आ. बाळापूर, ता. कळमनुरी जि. 
हिंगोली 
३८ | रायकर निखील पोपट औरंगाबाद । मंडल कृषि अधिकारी, ईट, ता. भूम, जि. उस्मानाबाद 
३९ । गिरी सोमेश्वर आसाराम औरंगाबाद । मंडल कृषि अधिकारी, शहापूर, ता. देगलूर, जि. नांदेड 
vo | कोरडे वैभव नवनाथ औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, घनसावंगी, ता. घनसावंगी, जि. 
जालना 
४१ । गवळी मनिषा बाबासाहेब औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, देवर्जन, ता. उदगीर, जि. लातूर 
४२ | ढगेराहुल बाळासाहेब औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, परळी-२, ता. परळी, जि. बीड 
४३ | नवने प्रिया सिध्देश्वर औरंगाबाद मंडल कृषि अधिकारी, बोरी, ता. जिंतूर, जि. परभणी 
४४ | पोतले सोनाली दिनकर अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, धामणगाव, ता.मोताळा जि. 
बुलढाणा 
४५ | मानेराहुलराजु औरंगाबाद । मंडल कृषि अधिकारी, चिंचोली, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 
४६ | मेश्राम संजय ग्यानीराम नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, एटापल्ली, ता. एटापल्ली, जि. 
गडचिरोली 
४७ | मेढे प्रतिक्षा रामरावजी नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, सडक अर्जुनी, ता. सडक अर्जुनी, 
जि. गोंदीया 
४८ | बालाजी आत्माराम नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, लाखांदूर, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा 
शोत्नेवाड 
४९ | कांबळे परमेश्वर पांडुरंग अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, दारव्हा-१, ता. दारव्हा, जि. 
यवतमाळ 
yo | मकपल्ले विठ्ठल नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, राजूरा, ता. राजूरा, जि. चंद्रपूर 
किसनराव 
५१ | मेश्राम रुपेश चंद्रशेखर नागपूर कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
वर्धा 
५२ | सुरशेटवाड ज्ञानेश्वर अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, चिखलदरा, ता. चिखलदरा, जि. 
सायलु अमरावती 
५३ | भारसाकळे अतुल अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, आकोट-२, ता. आकोट, जि. 
रघुनाथ अकोला 
५४ | लंगोटे मनिषा अरुण अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वाशिम 
५५ | गिरी इयामगिर नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, भिवापूर, ता. भिवापूर, जि. नागपूर 
नारायणगिर 


पृष्ठ८पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 


५६ | गिरी दिनेश दत्तात्रय अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, मेहकर-२, ता. मेहकर, जि. 
बुलढाणा 
५७ | बनसोडे जयदिप भिमराव नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, जाम ता.समुद्रपूर जि.वर्धा 
५८ | सुनिल कौतिकराव अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, मारेगाव, ता. मारेगाव, जि. 
निकाळजे यवतमाळ 
५९ । पवार दादासो व्यंकट अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
अमरावती 
६० | गिरी बाळासाहेब भगवान नागपूर कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
गोंदिया 
६१ | वायवळ सुप्रिया विजय अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, चानी, ता. पातूर, जि. अकोला 
६२ | कांदे दिपाली भरतराव औरंगाबाद कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, हिंगोली जि. 
हिंगोली 
६३ | इंगोले आकाठा मधुकर अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, वाढा, ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम 
६४ | सरोदे जनार्दन नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, तुमसर, ता. तुमसर जि. भंडारा 
बाळासाहेब 
६५ | वाकोडे धीरज पराशराम अमरावती  । मंडल कृषि अधिकारी, शिंदखेडाराजा, ता. शिंदखेडराजा, 
जि. बुलढाणा 
६६ | आवारे दत्तात्रय संजय अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (गु.नि.) 
यवतमाळ 
६७ | वाघमारे आण्णाराव नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, सावली (व्याहाड प्रक्षेत्र ता. सावली, 
व्यंकटराव जि. चंद्रपूर 
६८ | वरघट शुध्दोधन अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, धारणी, ता. धारणी, जि. अमरावती 
भारतराव 
६९ | बनसोडे विनया दिलीप नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, समुद्रपूर, ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा 
७० | पाचारणे शितल बापू अमरावती  । मंडल कृषि अधिकारी,अडसूळ, ता.तेल्हारा, जि. अकोला 
७१ । सोनवणे योगेडठा दिगंबर औरंगाबाद = | मंडळ कृषि अधिकारी, अडूळ ता.पैठण जि.औरंगाबाद 
७२ | सातपुते सुनिल मळकारी नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, रामटेक, ता. रामटेक, जि. नागपूर 
७३ | मिसाळ नंदकुमार अण्णा अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, रिसोड-१, ता.रिसोड जि. वाशिम 
७४ | नेटके अमोल साहेबराव नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, भामरागड-१, ता. भामरागड, जि. 
गडचिरोली 
७५ | जगधने स्वप्निल अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, खामगांव, ता. खामगांव, जि. 
आबासाहेब बुलढाणा 
७६ । खर्ड राणी लक्ष्मण नागपूर मंडल कृषि अधिकारी, मुंडीकोटा, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया 


पृष्ठटपैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 


(७9७ 


शिदे सुशांत शोषराव अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, झरी, ता. झरी जामणी, जि. 
यवतमाळ 


७८ 


राठोड कल्पना भिमराव अमरावती  । मंडल कृषि अधिकारी, रिध्दपूर ता. मोर्शी, जि. अमरावती 


७९ 


कदम SAT बाबुराव अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, तेल्हारा, ता.तेल्हारा जि.अकोळा 


Ee 


वरील उमेदवारांची महाराष्ट्र कृषि सेवा गट- ब (कनिष्ठ) Helles नियुक्ती ही २ वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरित्या पुर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन असेल. 


१ 


२ 


३ 


3 


षु 


द 


~ 


— 


— 


— 


~ 


na 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली १९८२ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यातयेणा-या 
सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 

वरील सर्व उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासुन १ महिन्याच्या आत 
रुजू व्हावयाचे आहे. या कालावधीत उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्वीकारली नाही तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार नाही व त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. काही अपरिहार्य 
कारणास्तव त्यांना रुजु होण्यास मुदतवाढ हवी असल्यास तसे सकारण लेखी कळवुन मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

जर उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रामध्ये काही तांत्रिक मुद्यांची पुर्तता करणेचे अधिन राहुन वैधता 
प्रमाणपत्र दिल्याबाबतचा उल्लेख नमुद असेल तर त्या तांत्रिक मुद्यांची पुर्तता तात्काळ करणे उमेदवारांवर 
बंधनकारक राहील. यामध्ये झालेला / होणारा विलंब हा उमेदवाराची सदर पदावरील नियुक्‍ती रद्दबातल 
करण्यास कारणीभुत ठरेल, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

उपरोक्तप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित केल्या 
जाणा-या विभागीय परिक्षा, प्रादेशिक भाषा परिक्षा, संगणक परिक्षा विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक 
राहील. तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय लेखा परिक्षा तसेच विहित 
नियमानुसार विभागांतर्गत वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिविक्षा कालावधीच्या २ वर्षांच्या 
विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणेही आवश्‍यक राहतील. 

परिविक्षाधीन अधिका-यांने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय लेखा परिक्षा 
परिविक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्यांची वर्तणुक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ ती 
कोणतीही पुर्व सुचना न देता सेवेतुन कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

sical जे उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील त्यांनी शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ मधील तरतुदीनुसार शासनास 
किमान १ (एक) महिन्याची पूर्वसूचना देणे किंवा पूर्वसूचनेऐवजी १ महिन्याचे वेतन शासनाकडे भरणा करणे 
आवश्यक राहील. तसेच या उमेदवारांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी झासनाकडूनही salt एक 
महिन्याची पूर्वसूचना संबंधित अधिका-यास दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, सेवा नियमांचा भंग इ.कारणासाठी 
सेवा समाप्त करताना वरील उमेदवारांना नोटीस देण्याचे शासनास बंधनकारक राहणार नाही. हे नोटीशीचे 
नियम यानंतर वेळोवेळी होणा-या नियमातील बदलांच्या अधीन राहतील. 


पृष्ठ८पैकी५ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 


७) 


८) 


९) 


शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ व क्र.अंनियो- 
२०१५/(५२७)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.६.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवळी करण्यात आलेल्या सुधारणांमधील 
तरतुदीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/ कर्मचारी यांची शासकीय सेवेत नियुक्‍ती 
होईल त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (90295) म्हणजेच सध्याची राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजना (NPS) लागू राहील. सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम १९८४ आणि सध्या 
अस्तित्वात असलेल्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना या उमेदवारांना लागू ठरणार नाही. मात्र 
उपरोक्त उमेदवारांपैकी जे शासकीय कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर 
कार्यरत असतील, त्यांना शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र. अनियो-१००६/८७/सेवा दि.१२.१.२००७ मध्ये नमूद 
केलेल्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व सर्वसाधारण 
भविष्य निर्वाह निधी योजना लागु राहतील. 

महिला आरक्षित पदावर शिफारस केलेल्या सर्व महिला उमेदवारांच्या बाबतीत प्रमाणपत्रांची तपासणी महिला 
व बालकल्याण विभागाच्या दि.२५.५.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात महिला आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला 
उमेदवारांची प्रमाणपत्रे आयुक्‍त, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर 
करण्यात येतील. त्याअनुषंगाने गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या महिला आरक्षित 
पदावरील महिला उमेदवारांची नियुक्‍ती त्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधिनतेने देण्यात येत आहे. सदर 
अहवालाद्दारे उमेदवारांचे सक्षम अधिका-याने दिलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नियमानुसार नसल्याचे 
आढळुन आल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती तात्काळ संपुष्टात येईल. 

सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०११/ प्र.क्र.१०६४/२०११/१६ब, दि.१२ डिसेंबर, २०११ 
मधील तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीमध्ये ज्या उमेदवारांची निवड विशिष्ट मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित 
असलेल्या जागांवर झालेली आहे व ज्यांनी नियुक्‍तीपुर्वी शासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही, 
अशा उमेदवारांस त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहुन तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत 
आहे. नियुक्‍ती Seat प्राप्त झाल्यानंतर अशा उमेदवाराने नियुक्‍ती आदेशाच्या दिनांकांपासुन सहा महिन्याच्या 
आत आपल्या जात प्रमाणपत्रांची वैधता संबंधित जात पडताळणी समितीकडुन करुन घेणे आवश्यक राहील. 
सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्विकारताच जात वैधता तपासणी करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जात 
पडताळणी समितीकडे सादर करावा व जात पडताळणी समितीने दिलेल्या पोचपावतीची साक्षांकित प्रत 
नियुक्‍ती प्राधिका-यास सादर करावी. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, संबंधित जात पडताळणी 
समितीने त्यांचे पडताळणी प्रस्ताव सहा महिन्याच्या आत निकाली काढावेत. जात पडताळणी समितीने जात 
प्रमाणपत्र अवैध ठरविले , तर संबंधित उमेदवारास दिलेले नियुक्तीचे आदेश त्वरीत रद्द करावेत, आणि त्या 
उमेदवाराविरुध्द नियुक्ती प्राधिका-याने महाराष्ट्र अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्‍त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) 
अधिनियम,२००० यातील तरतुदीनुसार त्वरीत कारवाई करावी. याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या पदावर 
रुजू होताच जात वैधता तपासणीचा प्रस्ताव जात पडताळणी समितीकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ८पैकी६ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 


qo) वरीलपैकी जे उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचेबाबतचा अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे- १ 
यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 
११) वरील उमेदवार ज्या दिवशी हजर होतील त्या दिनांकापासुन नियमाप्रमाणे त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या झासन निर्णयानुसार लिहिण्यात येतील. 
१२) वरीलप्रमाणे नेमणुक झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमास पाठविण्याबाबतची 
व्यवस्था आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तात्काळ करावी. 
१३) सा.प्र.वि. अधिसूचना दि.२८.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार सरळसेवेने नियुक्तीसाठी 
महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर विभागीय संवर्ग व विभागीय संवर्ग 
वाटप नियमावली तयार करण्यात आली असुन त्यानुसार उपरोक्त उमेदवारांना विभागीय संवर्ग वाटप 
करण्यात आले आहेत. सदर अधिसुचनेतील तरतुदीनुसार गट-ब संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या उमेदवारांना वाटप 
झालेल्या विभागीय संवर्गात किमान नऊ वर्षे इतका कालावधी पुर्ण करणे आव्यक राहील. त्याअनुषंगाने 
उपरोक्‍त उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागीय संवर्गात नऊ वर्षे सेवा करणे आवश्यक 
राहील. 
१४) उपरोक्त नमूद अटी व aiid तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
यांची राहील. तसेच उपरोक्त सर्व परिविक्षाधीन महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
सदर संवर्गाचे परीक्षा नियम, सेवा प्रवेश नियम तसेच इतर सर्व महत्वाचे सेवाविषयक नियम त्यांना ज्ञात करुन 
देण्याची कार्यवाही आयुक्त (कृषि) यांनी करावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५//.॥॥8॥॥७०७॥॥७.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२९१७२५४३१५०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Ti Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
U g [| IV a m h aj | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
And ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaed4eal 12e908c0e9a7e 


Dhapate eee होला तोम 
(सु.सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.मंत्री (कृषि) / मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 
५. उप सचिव (आस्थापना) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे / संचालक, महाराष्ट्र बिज प्रमाणिकरण यंत्रणा, अकोला 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ८पैकी७ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१०१८/प्र.क्र.२१९/१६ओ 


-0 
ण 


es 


. संचालक, डॉ.यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यदा), बाणेर रोड, पुणे 

. संचालक, रामेती, नागपूर 

.कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
ud विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 

ud जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा ) ८, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

. सामान्य प्रशासन विभाग/ वित्त विभाग/ महिला व बालकल्याण/ सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व संबंधित उमेदवार/निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठटपैकी८ 


